सन 2020-29 या वर्षातील प्रत्यर्पित 
होणारी तरतूद (भारित) (अनिवार्य) 

मागणी क्रमांक व्ही-१ 

“ २०४९ व्याज प्रदान ” 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक आसुअं/प्रत्यर्पि २२२०/(प्र.क्र.८३/२०२०)/१७स 
दालन क्रमांक-६,तळ मजला,(विस्तार) 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय,मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :-१५,मार्च २०२१ 


शासन निर्णय :- 


सन 2020-29 सहकार,पणन व वद्रोद्योग विभागाच्या नियंत्रणाखाळील मागणी क्रमांक व्ही-१ 
“२०४९ व्याज प्रदान ” या लेखाशीर्षाखाली एकूण अनुदानापैकी (भारित) अनिवार्य रु.१२,८३,७३,८९४/-(अक्षरी 
रुपये बारा कोटी त्र्याऐंशी लाख त्र्यत्तर हजार आठशे चौ-यान्ननव फक्त) एवढी रक्‍कम सोबत जोडलेल्या 
विवरणपत्रामध्ये दर्शविल्याप्रमाणे प्रत्यार्पित करण्यास शासन मंजुरी देत आहे. 
>; सहसचिव (अर्थसंकल्प), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांनी, परिच्छेद-१ मध्ये प्रत्यार्पित केळेळी रक्‍कम 
विशेष शीर्ष “राखीव भारित ” या शिर्षाखाली ठेवावी. 
३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२१०४२०१११४१९८६०२ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by SEEMA BABANRAO JADHAV 


SEEMA BABANRAQ: 1000000000 माया 
JADHAV eee 
(सी.ब.जाधव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. उपसचिव (अर्थसंकल्प), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


२. महाळेखापाल(लेखा परिक्षा/लेखा वअनुज्ञेयता/स्थानिक निकाय लेखापरीक्षा व लेखा)-१,महाराष्ट्र, मुंबई. 

३. महालेखापाल (लेखा परिक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता)-२, महाराष्ट्र, नागपूर. 

४. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 

५. निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई. 

६. मा.प्रधान सचिव (पणन) सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग,मंत्रालय, मुंबई-३२, 

७. मा.प्रधान सचिव (सहकार) सहकार, पणन व वस््रोद्योग विभाग,मंत्रालय, मुंबई-३२, 

८. मा.प्रधानसचिव (वस्त्रोद्योग) सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग,मंत्रालय, मुंबई-३२, 

९. सहकार आयुक्‍त व निबंधक,सहकारी संस्था,महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

qo. उप सचिव (टेक्स-१/९स/१स)/सर्व उप सचिव सहकार,पणन व वस््रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई ३२. 
११. अवर सचिव/कार्यासन अधिकारी (टेक्स-१/९स/१स) सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई ३२. 
१२. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 
१३. वित्त विभाग (व्यय २/ अर्थसंकल्प २/१३), मंत्रालय, मुंबई ३२. 
१४. निवडनस्ती का.क्र.(१७स) 


विवरणपत्र -2 


शासन निर्णय क्रमांक आसुअ/प्रत्याप-२२२०/(प्र.क्र.८३/२०२०)/९७स दि.१५.३.२०२१चे सहपत्र 
सन २०२०-२९ या वर्षाच्या अंतिम बचतीच्या प्रत्यापित (सर्मापित) रकमा दर्शविणारे विवरणपत्र 
मागणी क्रमांक -व्ही-१ ,२०४९,व्याज प्रदाने (बचत ) (-) रक्‍कम असणा-या (अनिवार्य) योजना (भारित) 


